महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी 
नाशिक या कार्यालयातील २४- पेट्रोल तेल 
वंगण उपशीर्षाखाळील रु. ६८१३१/- 
इतक्या रकमेची प्रलंबित देयके सन २०२२- 
२३ मध्ये अदा करण्यासाठी वित्तीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक बीजीएम१०.२३/प्र.क्र.४६/अर्थ -१ 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुबई -४०० ०३२. 
दिनांक - २९ मार्च, २०२३ 


वाचा: 
१. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी नाशिक यांचा क्र. म.अ.प्र.प्र./संकीर्ण/लेखा- 
३/२४९ दिनांक २४.३.२०२३ चा प्रस्ताव. 
२. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी नाशिक यांचे कार्यालयीन आदेडा क्र. 
३३/आस्था-५ (लेखा 3)/930 , दिनांक ०२/०२/२०२३ 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी नाशिक या कार्यालयातील २४- पेट्रोल तेळ वंगण 
या उपक्नीर्षाखालील खर्चाची रु. ६८१३१/- इतक्या रकमेची देयके प्रशासकीय कारणास्तव प्रलंबित 
होती. सदर प्रलंबित देयकांची रक्‍कम ही १ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीची असल्याने त्यास 
प्रशासकीय विभागाच्या मान्यतेची आवश्‍यकता असल्याने सदर देयके अदा करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. प्रलंबित देयकांचा तपशील वाचा क्र. २ येथील प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात नमूद 
करण्यात आला आहे. 
३. या प्रकरणी होणारा खर्च मागणी क्र. आय-३, ००३, प्रशिक्षण (०१), आस्थापना (०१)(०१) 
मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण अकादमी नाशिक (अनिवार्य) 
(२७०१२४८१) २४-पेट्रोल तेल वंगण या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्रर०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम 
भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल २०१५ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-१ अनु ६ नियम ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार 
त्यातील विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीएम१०.२३/प्र.क्र.४६/अर्थ -१ 


च. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३२९१७३६१०८३२७ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकितकरुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vidya Girish 
Deshpande 


(विद्या देशपांडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 

अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 
जिल्हाकोषागार अधिकारी, नाशिक 

अर्थ १ संग्रहार्थ 


co “७ AD -9 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


